पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगांव, मुंबई 
या संस्थेस स्वीय प्रपंजी लेखा खाते 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- पविआ-१०२१/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक- १८जानेवारी, २०२३ 


वाचा- आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांचे क्र. रोनि/एएनआरओ/८६/२०१६/६६७७/७८/२०२१,पसं-१२ 
दिनांक १९.८.२०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा,गोरेगाव, मुंबई या प्रयोगशाळेमार्फत USA, मांसजन्य पदार्थाची 
निर्यात पूर्व तपासणी आधुनिक यंत्रसामुग्रीव्दारे करुन, निर्यातीसाठी तपासणी अहवाल/ प्रमाणप्रत्र 
देण्याचे कामकाज करण्यात येते. सदर प्रयोगशाळेला NABL (National Accreditation Board of 
Testing Calibration Laboratories ) मार्फत नामांकन प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. तसेच या 
प्रयोगशाळेला अपेडा नामांकित प्रयोगशाळेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे.सदर प्रयोगशाळेमार्फत 
करण्यात येणाऱ्या मांसजन्य पदार्थांच्या तपासणी प्रामणपत्रांपासून संस्थेस दर वर्षी सेवाशुल्क प्राप्त 
होत असते. तथापि, या संस्थेवर असलेल्या यंत्रसामुग्रीची दुरूस्ती, अत्याववयक असलेले तांत्रिक 
मनुष्यबळ, वाहन इंधन, विद्युत खर्च, अत्यावऱ्‌यक दैनंदिन खर्च करण्याच्या विहित बाबींचा खर्च 
करण्यास प्रादेशीक सहआयुक्त, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत आयुक्‍त पशुसंवर्धन यांची 
वेळोवेळी मान्यता घ्यावी लागते. अशा मान्यता घेण्यामध्ये काही कालावधी लागतो.दरम्यान 
प्रयोगशाळेची बाधित होण्याची शाक्यता नाकारता येत नाही. तसेच सुरक्षेच्यादृष्टीने एखादी वस्तू 
खरेदी करावयाची झाल्यास अडचणी निर्माण होतात. ह्या सर्व बाबी विचारात घेऊन गुणनियंत्रण 
प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई या संस्थेकडे जमा होणाऱ्या सेवाश्युल्कामधून १०% रक्‍कम 
प्रयोगशाळेसाठी लागणाऱ्या sewer साहित्य व अनुषंगिक बाबींसाठी खर्च करण्याकरीता 
संस्थेस भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 
2. पशुसंवर्धन विभागाच्या नियंत्रणाखालील गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई या 
कार्यालयाकडे जमा होणाऱ्या सेवाशुल्कामधून १०% रक्कम सोबत जोडलेल्या प्रपत्रामध्ये नमूद 
केलेल्या बाबींसाठी खर्च करण्याकरीता या कार्यालयासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये स्वीय प्रपंजी 
लेखा खाते (P.L.A.) उघडण्यास व त्याद्वारे आर्थिक व्यवहार पार पाडण्यास खालील अटींच्या अधिन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 


(१) The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 

(2) The Administrator should ensure proper maintenance of Account. 

(3) 10% of the service charges received from testing of animal origin meat and meat 
product are to be credited to this account. 

(8) The expenditure on materials required for the laboratory, NABL testing, minor repairs, 
technical outsourced staff etc will be done from the PD/PLA. 

(4) Financial transaction must be done from time to time in the PD/PLA and the 
Administrator should ensure that the said PD/PLA is not closed. 

(६) Either on quarterly or monthly basis, balances in this PLA shall be reconciled by the 
Department. 

(७) All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this PLA. 

(८) A committee headed by the Dy. Commissioner Animal Husbandry, Quality Control 
Laboratory will monitor the operation of the PD/PLA. 


(९) On Receipt of Government Orders PAO Mumbai will issue an authority to open the 
PD/PLA in the Reserve Bank Of India. 


(१० उपायुक्त Wa, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई या कार्यालयाचे आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांच्या नावे भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (P.L.A) 
उघडण्यात यावे. 

(११) जमा होणारे सेवाशुल्क राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये स्वतंत्र खाते उघडून त्यात जमा करण्यात यावे. 
तसेच सेवाशुल्काचे डिमांड ड्राफ्ट त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी वरील खात्यात जमा 
करावे. 

(१२) जमा होणाऱ्या रक्‍कमेपैकी आठवड्यातून एकादा ९० टक्के रक्‍कम भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये 
Revenue Challan अन्वये (४०३ पशुसंवर्धन, १०१ सेवा व सेवा फी या लेखाशीर्षाखाली) 
जमा करण्यात यावी. उर्वरित १० टक्के रक्‍कम उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण 
प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई या कार्यालयाच्या स्वीय प्रपंजी लेखा (PLA) खात्यामध्ये 
चलनाने जमा करण्यात यावी. 

(१३) जमा होणाऱ्या सेवाशुल्कासाठी Cashbook, स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (P.L.A.) Cashbook 
व आकस्मिक खर्च Cashbook अशी ३ स्वतंत्र HAGH Maintain करण्यात यावीत. 

(१४) स्वीय प्रपंजी लेख्यामध्ये जमा करावयाच्या रकमेचा तपशिल सुनिश्चित करून सुस्पष्टपणे 
नमूद करावा. ज्या कारणासाठी रक्कमा काढण्यात येतील त्याबाबतचा बाबनिहाय तपशील 
नमूद करण्यात यावा. 

(१५) उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई यांनी सेवाशुल्कातील सदर 
१०% रक्कमेच्या उचित विनियोगाबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. 

(१६) कार्यालयाने जमा खर्च रकमेसंबंधिची ज्ञापने महाळेखापालांना सादर करावीत आणि 
तपशिलवार लेखे ठेवणे, महालेखापाल यांना विहीत नियतकालीक लेखे व नियतकाळीक 
विवरणे सादर करण्याची जबाबदारी उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, 
गोरेगाव, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 


(१७ महाराष्ट्र कोषागार नियम,१९६८ मधील स्वीय प्रपंजी ळेख्यासंबंधीच्या सर्व तरतूदी लागू 
राहतील. 
३. उपरोक्त अटी व शर्तीच्या व्यतिरिक्त महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सूचित 
केल्यानुसार स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (पी.एल.ए.) नियंत्रणासाठी खालील प्रमाणे समिती गठित 
करण्यात येत आहे. 


१. उपआयुक्त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव अध्यक्ष 
२. सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, देवनार wagers गोवंडी. सदस्य 
३. वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, प्रादेशिक waa सदस्य 


सह आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई विभाग, मुंबई-६५ 


४. प्रशासन अधिकारी, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव. सदस्य सचिव 


४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९८/कोषा प्र-५, 
दिनांक ६.१०.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७//५/.॥१0व/०७॥॥.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून, त्याचा संगणक सांकेताक 
२०२३०११८१७४३४०२८०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIKAS TULSHIRAM 
KADAM 


(विकास तु.कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

प्रादेशिक सहआयुक्त was, Aggy विभाग, मुंबई-६५. 

उपआयुक्त WAAR नियंत्रण), पशुसंवर्धन आयुक्तालय, औंध, पुणे-६७. 
उपआयुक्त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई. 
महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा/अनुज्ञेयता), मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-२,कोषा प्रज्ञा ५, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

कक्ष अधिकारी,कृषि व पदुम विभाग/पदुम-१६, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

निवड नस्ती (पदुम-३). 


Cc ww A -5 


o~ 
ae 
. 


oan GS & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.३१७/पदुम-३ 


(कृषि व पदुम विभाग क्र.पविआ-१०२१/प्र.क्र.३१७/पदुम-३, दिनांक १८जानेवारी, २०२३ रोजीचे सहपत्र) 


१०% WARIO करण्यात येणारा अनुषंगिक खर्च खालील तक्त्यात दिलेला आहे. 


अ.क्र खर्चाचा तपशिल टक्के 
(%) 
| प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी | विविध घटक चाचण्यासाठी लागणारी रसायने,मिडीया 
व मानांकन लेखापरीक्षण व | Standard किट्स,लागणरे विविध वायू जसे 
समिती खर्च वार्षिक यंत्र । हेलियम,ओरगोन व असिटीलिन इत्यादी अनुषंगिक 
सामुग्री देखभाल दुरुस्ती व | वार्षिक यंत्र देखभाल संहिता व दुरुस्ती बाबीवर होणारा 
इमारत किरकोळ दुरुस्ती । खर्च 
या बाबीवर होणारा खर्च 
एनएबीएल NABL,PT testing, calibration charges. 
प्रयोगशाळेचे निर्जतुकीकरण खर्च 
CPCSEA समिती खर्च 
एकूण १० % जमा सेवाशुल्काच्या | ४५% 
२. | विद्युत खर्च इतर अनुषंगिक | संगणक प्रिंटर देखभाल 
कार्यालयीन खर्च वाहन इंधन व दुरुस्ती 
खर्च 
विद्युत खर्च 
एकूण १०% जमा सेवाशुल्काच्या । ३०% 
पदाचे नांव पद संख्या 
3. । प्रयोगशाळेस आवश्‍यक  । प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ॥॥.१/.50 /B.V.Sc २ 
अतिरिक्‍त मनुष्यबळवरील | & A.H./M.Sc.(Chemistry)/ 
खर्च M.Sc.(Microbiology) 
सुरक्षा रक्षक 3 
वीजतंत्री शिकआा 
स्वच्छक Lo 
एकूण १०% जमा सेवाशुल्काच्या २५% 
एकूण १००% 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


